डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी 
वितरण... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, दि.२८.०७.२०२३ 
३) शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, दि.१३.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.१९०,००,००,०००/- (रु.एकऱो नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता सुधारीत अंदाजानुसार रू.१३३,००,००,०००/- (रु.एकशे 


तेत्तीस कोटी) निधीची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 


डोंगरी विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, वितरीत करण्यात येत असलेला निधी प्रथमत: 


मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता म्हणजेच 


स्पील ओव्हरकरीता प्राथम्याने उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, तद्नंतर उर्वरित निधीच्या 


मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 


2. वित्त विभागाच्या दिनांक 92.08.2023 रोजीच्या शासन निर्णयानूसार, सन २०२३-२४ 


या आर्थिक वर्षाकरीता संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये डोंगरी विभाग विकास 


कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या २२ जिल्ह्यांना आतापर्यंत एकूण रू.९०.८६ कोटी निधी वितरीत 


करण्यात आला आहे. आता सुधारीत अंदाजानुसार रू.१३३.०० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी 


उर्वरित रु.४२,१४,००,०००/- कोटी निधी अवितरीत आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 


मान्यतेनुसार रु.४२,१४,००,०००/- (अक्षरी रु. बेचाळीस कोटी चौदा लाख फक्त) इतका निधी 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या संबंधित जिल्ह्यांकडून केलेल्या 


मागणीच्या अनुषंगाने, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे वितरीत 


करण्यात येत आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्डाविलळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शार्ती प्रमाणे 
करण्यात यावा :- 


(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी 


संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनूसार 


सर्व संबंधीत यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: 


मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण 


करण्याकरिता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र 


अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. 


तसेच एकत्रित खर्च ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याझी घेण्यात यावा. 


दर तिमाही खर्चाचा मेळ महाळेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या 


नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत 


घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनास सादर करावा. 


(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 


विभाग, शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री 


केल्यानंतरच निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी 


कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे 


यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता 


येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला 


असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च 
०१ पश्चिम घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ 
००११ (योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
नुसार व वित्त विभाग, अनौ.सं.क्र.२१९/२०२४/व्यय-८, दि.०७.०३.२०२४ नुसार दिलेल्या 
मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
uy, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 
निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१२१०१४९९१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत: परिशिष्ट-अ क का १० 
NITIN 81१0५010१5. 
KHEDKAR व 107 'जलशमीली 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/अहमदनगर/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती 
संभाजीनगर / हिंगोली/ नांदेड/ बुलळढाणा/अकोला/ यवतमाळ /पालघर. 
प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, 
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग 

४जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे/ रत्नागिरी /सिंधुदुर्ग/ 

नाशिक/धुळे/नंदुरबार/अहमदनगर/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर/ 
हिंगोली/ नांदेड/ बुळढाणा/अकोला/ यवतमाळ /पालघर. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
अहमदनगर/सांगळली/सातारा/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर / 
हिंगोळी/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/यवतमाळ/ पालघर 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

0) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


झासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, 
दि. १४ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
परिशिष्ट- "अ 


ह हजारात 


aa वळ ना 
eee | 


ज्र meee 


me बडतन्याताी 


[eva ठ्य कक 
| oes 
Eee 


सकल (ae cae e 
१४. सावंतवाडी aa ४४८५०.०० 
(सोडावा casera 


सातारा १७. जावळी Sea 
ae 
st 
ad Sa 
eal 


page| 
गा 
an 
ame! 


= हणायत 
या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


जिल्हयाचा 
एकूण निधी (६--७) 


Hes क ee 


कोल्हापूर [rege 
५५०००.०० 
ee Be 


पूर्ण गटासाठी । उपगटासाठी 


aa 
haw 
Pew 
see 


८ = | waudt 
wae : सोयगांव ६४००.०० 


पळ टी 
१९२००.०० 

व्यि aa 

es 

eee 

0८30000 eel 
१९०००.०० 


ee | जा 
१००००,०० 
cat {oT 
Ea 
BGA aera 
४४६५०.०० 
es नाशिक aaa] 
ue Fee EE ee 
eS. 7 
धट. RRR cae 
£200.00 
. याळ 


% हजारात 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
पूर्णगट उपगट जिल्हयाचा 
पूर्ण गटासाठी । उपगटासाठी 
एकूण निधी (६--७) 


८ 


५१.संगमनेर ६०००.०० 
oe 
१०००,०० 
Ei 


नंदूरबार ५२. अक्राणी 
५८००.०० 
नवापूर 
२३२००.०० 
गी तची 


यी jai ७४५०.०० 
et णी जी 
> qo. 


Sais 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


